वास्तुशास्त्रज्ञ पदावरील तदर्थ पदोन्नती 
१ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.२०७/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २८.०१.२०२० 


AIR आदेठा 


प्रस्तावना -: 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत वास्तुशास्त्रज्ञ संघटनेतील कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-ब संवर्गातून 
वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठीच्या सन २०१७-२०१८ च्या निवडसूचीतून एकूण ४ कनिष्ठ 
वास्तुशास्त्रज्ञ यांना शासन आदेश क्र.पीओजी २०१८/प्र.क्र.२०१७/सेवा-२, दिनांक २.११.२०१८ अन्वये 
वास्तुशास्त्रज्ञ पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 
२. वास्तुझास्रज्ञ संवर्गात पदोन्नती कोट्यामध्ये १० व सरळसेवा कोट्यामध्ये १० पदे मंजूर आहेत. तथापि, 
उक्त ४ कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्या वास्तुशास्त्रज्ञ पदावरील पदोन्नतीमुळे पदोन्नती कोट्यात १ पद जास्त 
असल्याचे निदर्शनास आल्याने, अतिरिक्‍त ठरणारे तथापि, यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार दि.२.११.२०१८ 
च्या आदेशान्वये वास्तुशास्त्रज्ञ पदावर पदोन्नती दिलेले श्री.स.बं.यादव, वास्तुशास्त्रज्ञ यांची सरळसेवा कोट्यात 
सा.प्र.वि., शासन निर्णय, दिनांक ८.१०.१९९० नुसार तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ११ महिन्यांकरिता किंवा 
आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत तदर्थ पदोन्नती पुढे सुरू ठेवण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासन आदेशा देण्यात येत आहेत. 
शासन आदेश -: 

श्री.स.बं.यादव, वास्तुझास्त्रज्ञ यांच्या वास्तुशास्त्रज्ञ पदावरील पदोन्नतीस खालील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन, सदर पदोन्नती पुढे सुरू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | वास्तुशास्त्रज्ञ पदोन्नती ११ महिन्यांचा | एक दिवसाच्या | वास्तुझास्त्रज्ञ 
यांचे नांव व जात | आदेशाचा कालावधी पूर्ण तांत्रिक खंडाचा पदावरील फेर 
प्रवर्ग दिनांक झाल्याचा दिनांक | दिनांक नियुक्तीचा 
दिनांक 


णि श्री.स.बं.यादव, दि.२.११.२०१८ । दि.१.१०.२०१९ । दि.२.१०.२०१९ । दि.३.१०.२०१९ 
भ.ज.(ब) 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.२०७/सेवा-२ 


३. आओ) श्री.स.बं.यादव, वास्तुसास्रज्ञ यांच्या पदोन्नतीबाबतच्या अटी व शर्ती ह्या दिनांक २.११.२०१८ 
च्या पदोन्नती आदेशानुसार राहतील. 

ब) सदर पदोन्नती ११ महिन्यांकरिता किंवा शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर 
घडेल तो पर्यंत अंमलात राहील. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२८१२३८१२५५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


= 


. ° Digitally signed by Patil Swati Sachin 
| W | DN: laharashtra, ou=Public Works 
Dep: 2, st= MAHARASHTRA, 
25.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d 1 0f103cebd447900 
784b, 
bs serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890 
a C h | Nn Sda5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 

Date: 2020.01.28 12:40:08 +05'30' 

(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 

3 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

२. महाळेखापाल-१/ 2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

४. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग, मुंबई 

५. अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

६. श्री.स.बं.यादव, वास्तुशास्त्रज्ञ यांना मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग, मुंबई यांचे मार्फत. 

७. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कार्यासन सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१५.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम ArT, AAS, ATS. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


